सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री 
आवास योजना (नागरी) अंतर्गत 810 (SC 
Component) घटकांतर्गतच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र 
हिळ्यापोटी उपलब्ध करुन दिलेल्या पहिल्या 
हप्त्याच्या निधी वितरीत करुन खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.६६/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: ११ डिसेंबर,२०१८. 


१ शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृूनिधो-२ (सेल), 
दि.९ डिसेंबर,२०१५. 

) अवर सचिव, भारत सरकार यांचे S .11012/14/2017-HFA- IV /(pt.)/EFS-9042590, 
दिनांक.31511॥89,2018. 


प्रस्तावना - 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत राज्यातील 
विविध प्रकल्पांकरिता केंद्र शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी सबंधित यंत्रणांना 
उपलब्ध करुन देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण म्हाडास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

केंद्र शासनाने सर्वासाठी घरे- २०२२ या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजना 
(नागरी) सुरु केलेळी आहे. सदर योजना राज्यात राबविण्यात येत असून, राज्यातील विविध 
प्रकल्पाकरिता केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ करिता उपलब्ध करुन दिलेल्या सोबतच्या 
विवरणपत्रातील निधी BLC (Sheduled Castes Component) या घटकांतर्गतच्या एकूण १० 
प्रकल्पातील ६१४ घरकुलांच्या प्रकल्पास रु.३,६८,४०,०००/-(रु. तीन कोटी अडुसष्ट लाख चाळीस 
हजार फक्‍्त/-) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

तेव्हा, सदर प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार सदरचा निधी संबंधित यंत्रणेला टप्पानिहाय वितरीत करण्यात यावा. तसेच याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा. 

या प्रयोजनावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक “क्यु-३ , मुख्य SENT २२१६ , गृहनिर्माण 
सर्वसाधारण, १०३ गृहनिर्माण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (०१) 
सर्वांसाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) केंद्र हिस्सा ((०%) (२२१६ 
२९९६) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)?” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.६६/गृनिधो-२ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३,दि.२०.४.२०१६ 
च्या परिच्छेद -१८ मधील सुचनांनुसार राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा असल्याचे कार्यासन 
अर्थोपाय यांनी त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रं.३५२/अर्थोपाय,दि.५.७.२०१८ अन्वये कळविण्यात 
आले आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
स्वाक्षरीने आणि अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करण्यात यावा. तसेच सदर निधी 
राज्याच्या ज्या प्रयोजनाकरिता मंजुर करण्यात आळेला आहे. त्या प्रयोजनाकरिता खर्च करणे 
आवश्यक आहे. 


सदर शासन fra वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ- 
३,दि.२०.४.२०१६ मधील परिच्छेद क्रं -६ व १८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ आणि अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून,२०१७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे 
व शर्तीचे पालन करुन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र./३- 
१३२/विघयो, दि.११.९.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर योजनेंतर्गत वितरीत तरतुद ही अनुसुचित जाती व नव-बौध्द घटकातील 
लाभार्थ्यासाठीच खर्च करण्यात येत आहे, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.२० एप्रिल,२०१६ मधील परिच्छेद क्र.७ ते 
१८ मधील अटींची परिशिष्ट ९ मधील तपासणी सुचीतील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११६५५१०२००९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramchandra 


Dh di 
R a aa C h a Nn d ra DN: CN - Panichantira Dhanawade, C = 


D h IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
lanawade Date: 2018.12.12 115451 10580 
(रा.कों.धनावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन (पत्राने) 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.६६/गृनिधो-२ 


३. मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

८. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१०.संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

११.संबंधित कोषागार अधिकारी. 

१२.उप सचिव, वित्त विभाग (कार्या-अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.सह सचिव, भारत सरकार आवास आणि इाहरी गरीबी उपडामन मंत्रालय, निर्माण भवन, ५ 
वा मजला, नवी दिल्ली-११० ०११ (नोंदणीकृत डाकेने) 

१४.सह सचिव (विघयो) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१६.कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७.निवडनस्ती, गृनिधो-२,गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


lustallment 


RY 
of Central 5 To be 
EWS Assltance & robe To be ळीत 
Beneficiaries | _{Rs+ In ठे Released in | Released In 

& डर TSP Other than 
प Component | Component Sc&ST 
5 (Rs. in (Rs.In =| Component 
2 
§ 
2 


1733 2599.5 


0 


आ ्काण्फ्प्ला 28.20] 95 
1-8) 


क 
S 
|| a 
cy 
Be 
818 
Lond 
bode 


133 133 


Scanned by CamScanner 


